“सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून 
मिळणा-या कर्जावरील १२% व्याजाचे प्रदान 
करणेबाबत”. 

जवाहर सहकारी सूतगिरणी मर्या., चांदूर रेल्वे, 
जि. अमरावती. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.८५/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण- १०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ 
(आ), दि.११ जानेवारी, २०१७. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण- २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१० मे, 
२०१६. 
३) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१/सूतगि/१३३७/२०२०, 
दि.०९.०३.२०२०. 
४) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/१७०५/२०२०, 
दि.२७.०३.२०२०. 
५) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/३३०७/२०२०, 
दि.२५.०९.२०२०. 
६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि - ३३१७/प्र.क्र.9६/टेक्स-१ 
(ब), दि.२८.०३.२०१८ 
७) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि - ३३१८/प्र.क्र.८५/टेक्स-१ 
(आ, दि.३०.०३.२०१९. 
८) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 
९) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२०. 


प्रस्तावना :- 
शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.धोरण-१०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (31), 


दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून / रा. स. वि. नि. 


कडून रु.३,०००/- प्रति चाती प्रमाणे ५ वर्षाच्या मुदतीसाठी कर्ज घेण्यास परवानगी देण्यात 


आली असून सदर कर्जावरील ५ वर्षांचे कमाल १२% पर्यंतचे व्याज शासन भरणार आहे. ज्या 


सहकारी सूतगिरण्यांनी यापूर्वी शासनाकडून घेतलेल्या बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केली आहे, 


अशाच सूतगिरण्या या योजनेसाठी पात्र समजण्यात येतील. या शासन निर्णयास अनुसरुन या 


सूतगिरणीस झासन निर्णय, दि.२८.०३.२०१८ अन्वये, दि.०४.०९.२०१७ ते दि.३१.०३.२०१८ या 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.८५/टेक्स-१ (अ) 


कालावधीसाठी रु.३९,१५,६२२/- इतका निधी व area निर्णय, दि.३०.०३.२०१९ अन्वये, 


दि.०१.०४.२०१८ ते दि.३१.०३.२०१९ या कालावधीसाठी रु.८३,७६,०००/- इतका निधी असे एकूण 


रु.१,२२,९१,६२२/- इतका निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


सदर शासन निर्णयास अनुसरुन जवाहर सहकारी सूतगिरणी मर्या., चांदूर रेल्वे, जि. 


अमरावती या सूतगिरणीने पंजाब नॅशनल बँक, शाखा खामला, नागपूर या बँकेकडून प्रती चाती 


रु.३०००/- प्रमाणे रु.७११.३६ लक्ष रक्‍्कमेवरील घेतलेल्या कर्जावरील १२% प्रमाणे 


दि.०१.०४.२०१९ ते दि.३१.०३.२०२० या कालावधीतील अनुज्ञेय व्याजाचे प्रदान पंजाब नॅशनल 


बँक, शाखा खामला, नागपूर या बँकेस करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-१०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (आ), 


दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये शासनाने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या 


जवाहर सहकारी सूतगिरणी मर्या., चांदूर रेल्वे, जि. अमरावती या सहकारी सूतगिरणीच्या नावासमोरील 


स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्ठविलेल्या बँकेला स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या व्याजाच्या रकमेचे प्रदान करण्यास 


शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


सूतगिरणीचे | चात्यांची | बिनव्याजी कर्ज | चात्यांच्या प्रमाणात | १२% पर्यंतच्या व्याजाची । ज्या खात्यात 
नाव संख्या घेतले होते कोणत्या वित्तीय रक्‍कम व व्याजाचा व्याजाची रक्‍कम 
काय? संस्थेकडून कालावधी जमा करावयाची 
असल्यास । /रा.स.वि.नि. कडून त्याचा तपशील 
त्याची परतफेड | किती कर्ज घेतले 
केली आहे का? | आहे? व व्याजाचा 
दर 
1 १ | २ ३ 1 le षु ६ 
Jawahar 23092 | सूतगिरणीस रु.७११.३६ लक्ष | १. रु.४२,७९,८५४/- Punjab National 
aa बिनव्याजीकर्ज | | (दि.०१.०४.२०१९ते | guile Branch 
Maryadit, Wet झालेले | पंजाब नशनलबॅक, |  दि.३०.०९.२०१९) 
Chandur नाही. शाखा खामला, नागपूर Account No. 
Railway, Dist. 1472003171160 
Amrawati. २.रु.२१,५१,६२१/- IFSC Code- 
व्याज दर - 99.80% | (दि.०१.१०.२०१९ ते PUNBO147200 
दि.३१.१२.२०१९) 
३.रु.२१,२८,२३४/- 
(दि.०१.०१.२०२० ते 
दि.३१.०३.२०२०) 
(रुपये पंचेअंश्ी लक्ष एकोणसाठ हजार सातशे नऊ फक्त) रु.८५,५९,७०९/- 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.८५/टेक्स-१ (अ) 


२. वित्तविभाग, परिपत्रक, दि.१६.०४.२०२० सोबतच्या परिशिष्टातील अ. क्र. ८ मध्ये नमूद 


केल्यानुसार, “४५ - व्याज प्रदाने” या बा बीखालील खर र्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त 


झाले आहेत. तसेच सदर परिपत्रकामधील परिच्छेद ५- १० या प्रकरणी लागू होत नसून इतर 


तरतुदींची पूर्तता खालीलप्रमाणे होत आहे - 


१) एखाद्या योजनेस / प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देणे - सदर सहकारी सूतगिरणीने 


वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जावरील १२% पर्यंतच्या व्याजाचे प्रदान संबंधित वित्तीय 


संस्थांना करण्याबाबत मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने दि.११ जानेवारी, २०१७ रोजी शासन 


निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 


२) नियतव्यय उपलब्धता - “२०४९ 2449” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ या आर्थिक 


वर्षात या लेखाशीर्षाखाली रु.२०००लक्ष इतका निधी खर्च करण्यास उपलब्ध आहे. 


३) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार - वित्त विभाग, परिपत्रक, दि.१६.०४.२०२० नुसार 


“&५- व्याज प्रदाने” या बाबीखाली खर्च करण्यास विभागास वित्तीय अधिकार प्राप्त आहेत. 


३. वित्तविभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दि.१० मे, २०१६ 


मधील परिच्छेद- अ) नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे - 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- वित्त विभाग, परिपत्रक, दि.१६.०४.२०२० अन्वये 


“&५- व्याज प्रदाने” या बाबीखाली निधी खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले आहेत. 


२) मंजूर निधी - (२०४९ २५५१) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात 


रु.२०००लक्ष इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 


३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला 
आहे - लागू नाही. 
४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षांतर्गत १ 


वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही - लागू नाही. 


५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही 


किंवा येणे रक्‍कम समायोजित करण्यांत आली आहे - लागू नाही. 


६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व BWIA आधार क्रमांकासह 


सादर करावे - लागू नाही. 
पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.८५/टेक्स-१ (अ) 


७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची 


मान्यता घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा - लागू नाही. 


८) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा 


उल्लेख प्रशासकीय मान्यतेत असावा - लागू नाही. 


९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी - लागू 
नाही. 


४. वित्त विभाग, परिपत्रक, दि.१० मे, २०१६ मधील परिच्छेद-ब मधील २) नुसार, वित्त 


विभाग, परिपत्रक, दि.१६.०४.२०२० च्या परिशिष्टातील अनु. क्र. ५-१० या प्रकरणी लागू 


नाहीत व परिशिष्टातील अ.क्र. १ बाबत नमूद करण्यात येते की, सदर योजना ही अनिवार्य 


असून भारित स्वरूपाची आहे. 


५. वित्त विभाग, परिपत्रक, दि.१० मे, २०१६ मधील परिच्छेद-ब मधील ३ नुसार, वित्त 


विभाग परिपत्रक दि.१६.०४.२०२० सोबतच्या परिशिष्टातीलळ अ.क्र. 3 तसेच ८ मधील 


तपासणी सुचीमधील बाबी या प्रकरणी लागू नाहीत. 


६. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. व्ही-१, २०४९- व्याज प्रदाने, ०१ देशांतर्गत 


त्र्णावरील व्याज, २००- देशांतर्गत इतर ROTA व्याज (०२), इतर संस्थांकडून मिळणा- 


या कर्जावरील व्याज (०२) (०६) वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (अनिवार्य) 


(२०४९ 2449)” भारित vy - व्याज” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात 


मंजूर केलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


७. आयुक्त, THEN, नागपूर यांनी जवाहर सहकारी सूतगिरणी मर्या., चांदूर रेल्वे, 


जि.अमरावती या सूतगिरणीने वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावरील यापुढील 


कालावधीसाठी देय होणा-या व्याज प्रदानाचा तिमाही अहवाल शासनास सादर करावा. 


८. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.८५,५९,७०९/- इतकी रक्‍कम 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन उपरोक्त परिच्छेद-१ मधील 


तक्त्यातील स्तंभ क्र.५ मधील व्याजाची रक्‍कम स्तंभ क्र.६ मध्ये नमूद केलेल्या बँकेच्या खाते 


क्रमांकांमध्ये RTGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता श्री. र. गं. बोडू, 


कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई 


-४०००३२ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, 


श्री. स. दि. खरात, उप सचिव (सूतगिरणी), (/०००९), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.८५/टेक्स-१ (अ) 


मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ यांना “नियंत्रण अधिकारी”म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


९. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँकेस वितरीत केल्यानंतर 


आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रक्‍कम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित 


बँकेकडून प्राप्त करुन घ्यावे व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


qo. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.८ व ९ येथील दि.१६.०४.२०२० 


व दि.०४.०५.२०२० रोजीच्या परिपत्रक व शासन निर्णय नुसार विभागास प्रदान केलेल्या 


अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
११. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२०३१८११५६३३०२ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Sakharam Dina Kharat 
nment Of Maharashtra, ou 


, ou=Co-operation 
xtiles Department, postalCode=400032, 


Sakharam sae 
Dina Kharat ण णी चाडी 
(स. दि. खरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) महालेखाकार, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
२) मा. मंत्री (वस्नोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्र. स. (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
४) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोच्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
५) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) अवर सचिव (कार्यासन १७ स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) शाखा व्यवस्थापक, पंजाब नॅशनल बँक, शाखा खामला, नागपूर. 

१२) कार्यकारी संचालक, जवाहर सहकारी सूतगिरणी मर्या., चांदूर रेल्वे, जि. अमरावती. 

93) कार्यासन अधिकारी, (रोख शाखा), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई (3 प्रती). 
१४) निवड नस्ती (टेक्स-१ (अ) / टेक्स-१ (बो). 


*-> ware *&->* > 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


